राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत (पीआयपी) 
२०१९-२० वर्षातील अनुदानातून राज्यातील २१ 
जिल्हा रुग्णालयात केमोथेरपी युनिटकरीता 
लागणाऱ्या उपकरणे व साहित्य सामुग्रीची 
खरेदी निविदा प्रक्रियेद्वारे करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.३१८/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ०८ ऑगस्ट, २०१९. 


वाचा :- 
१) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (असंसर्गजन्य रोग), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. 
संआसे/९070/न.क्र.३७६/ Day Care (ॉ/प्रशासकीय मान्यता/२५३-५४/१९, दिनांक ०४ मे, 
२०१९ व जा.क्र. १५९१-९२, दिनांक ०९ जुले, २०१९. 
२) आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांच्याकडील 
दिनांक ०८ जुलै, २०१९ रोजीची मान्य टिप्पणी. 


प्रस्तावना:- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील मंजूर कृती आराखडयामध्ये 
NPCDCS कार्यक्रमांतर्गत प्राप्त अनुदानातून राज्यातील २१ जिल्हा रुग्णालयात (अमरावती, जळगांव, 
भंडारा, गडचिरोली, पुणे, सातारा, वर्धा, अकोला, सिंधुदूर्ग, बीड, नंदुरबार, कोल्हापूर, रत्नागिरी, परभणी, 
उस्मानाबाद, अहमदनगर, रायगड, नाशिक, जालना, गोंदिया व वाशिम) केमोथेरपी युनिटकरीता लागणाऱ्या 
उपकरणांची खरेदी करण्याकरीता अंदाजित रक्‍कम रु.६४.९७ लक्ष इतक्या रकमेच्या खर्चाच्या प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील मंजूर कृती आराखडयामध्ये 
NPCDCS कार्यक्रमांतर्गत FMR Code ६.१.१.२३.७ अंतर्गत रु.६५.०० लक्ष इतके अनुदान मंजुर झालेले 
आहे. सदर प्राप्त अनुदानातून राज्यातील २१ जिल्हा रुग्णालयात (अमरावती, जळगांव, भंडारा, गडचिरोली, 
पुणे, सातारा, वर्धा, अकोला, सिंधुदूर्ग, बीड, नंदुरबार, कोल्हापूर, रत्नागिरी, परभणी, उस्मानाबाद, 
अहमदनगर, रायगड, नाशिक, जालना, गोंदिया व वाशिम) केमोथेरपी युनिटकरीता लागणाऱ्या उपकरणांची 
खरेदी करण्याकरीता अंदाजित रक्कम रु.६४.९७ लक्ष इतक्या रकमेच्या खर्चाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय 
मान्यता मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव सहसंचालक, आरोग्य सेवा (असंसर्गजन्य रोग), मुंबई यांनी शासनास सादर 
केलेला आहे. सदर खरेदी प्रस्तावास आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.३१८/आरोग्य-७ 


अभियान, मुंबई यांनी मान्यता दिलेली आहे. त्यानुषंगाने राज्यातील २१ जिल्ह्यात केमोथेरपी युनिटकरीता 


MAI असलेल्या उपकरणांची खरेदी निविदा प्रक्रियाद्वारे करण्याकरीता अंदाजित रक्‍कम रु.६४.९७ लक्ष 
इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास खालील विवरणपत्रानूसार पुढील अटी व शातींच्या अधीन राहून प्रशासकीय 


मान्यता देण्यात येत आहे.:- 
विवरणपत्र 
Cytotoxic Cabinet Infusion Pump Pulse Oximeter 

Total A 

‘ = वळे ro वो le | Ropu Ey Amt. (In Rs.) 

Qty. Unit (in Rs.) Qty. nit Cost (in Rs.) Qty. Unit (in Rs.) 
Cost Rs. Rs. Cost Rs. 

1 | | ow Cc A+B+C 
1 | Amravati 1 262335 262335 2 30000 60000 3 3000 9000 331335 
2 | Jalgaon Lo | | oo | es 2 30000 60000 4 3000 12000 72000 
3 | Bhandara 1 262335 262335 2 30000 60000 5 3000 15000 337335 
| a | Gadchiroli 1 262335 262335 2 30000 60000 5 3000 15000 337335 
5 | Pune 1 262335 262335 2 30000 60000 3 3000 9000 331335 
Lael Satara 1 262335 262335 2 30000 60000 5 3000 15000 337335 
7 | Wardha 1 262335 262335 1 30000 30000 3 3000 9000 301335 
| a | Akola 1 262335 262335 1 30000 30000 5 3000 15000 307335 
Lo | Sindhudurga 1 262335 262335 1 30000 30000 2 3000 6000 298335 
10 | Beed 1 262335 262335 2 30000 60000 3 3000 9000 331335 
11 | Nandurbar 1 262335 262335 1 30000 30000 5 3000 15000 307335 
12 | Kolhapur 1 262335 262335 2 30000 60000 5 3000 15000 337335 
13 | Ratnagiri 1 262335 262335 1 30000 30000 2 3000 6000 298335 
14 | Parbhani 1 262335 262335 2 30000 60000 5 3000 15000 337335 
15 | Osmanabad 1 262335 262335 2 30000 60000 5 3000 15000 337335 
16 | Ahemadnagar 1 262335 262335 1 30000 30000 3 3000 9000 301335 
17 | Raigad 1 262335 262335 1 30000 30000 3 3000 9000 301335 
18 | Nashik 1 262335 262335 2 30000 60000 5 3000 15000 337335 
19 | Jalna 1 262335 262335 1 30000 30000 4 3000 12000 304335 
20 | Gondia 1 262335 262335 1 30000 30000 शि 3000 18000 310335 
21 | Washim 1 262335 262335 2 30000 60000 Log | 3000 18000 340335 
Total | 20 | 5246700 | a3 | 990000 87 261000 6497700 


सदरची प्रशासकीय मान्यता पुढील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 
१) सदर उपरकरणांची आवऱयकता / मागणी याची शहानिशा / खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच 


सदर बाबींच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


२) सदरहू उपकरणांचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. खरेदी 
करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती / 
अधिकारी) यांनी मान्य केलेल्या विनिर्देशानुसार असावेत. तसेच, सदर तांत्रिक विनिर्देशा (Technical 
specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल अशा रितीने तयार केलेले 
नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. पीआयपी मध्ये मंजूर असलेल्या बाबींच्या तांत्रिक 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.३१८/आरोग्य-७ 


8) 


१०) 


विर्निदेशानुसार मागणीपत्र पाठविण्याची जबाबदारी संबंधीत कार्यक्रम प्रमुखांची राहिल. प्रस्तावातील 
समाविष्ट असलेल्या बाबींचीच खरेदी करण्यात यावी. 

शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/ उद्योग-४, 
दिनांक १ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय विभागांनी करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत नियमपुस्तिका यामधील तरतूदीनुसार विहित 
खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 

प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे GEM Portal, इतर 


राज्यांचे दरकरार, National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA), National Medical Devices 
Authority (NDMA) यांच्याकडील उपलब्ध असलेल्या BATH दर विचारात घेण्यात यावेत. तसेच 
हाफकिन संस्थेतील सदर बाबींची खरेदी केली जात असल्यास अथवा झालेली असल्यास 
निविदेत प्राप्त झालेले न्युनत्तम दर निविदेकरीता मागणी नोंदवितांना उपकरणांच्या संदर्भात 
अंदाजित दर म्हणून नोंदविण्यात यावेत व खरेदी प्रक्रियेअंती दर निश्चित करण्यात यावा. सदर 
दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर 
ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात 
यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व / पुरवठानंतर नमुना तपासणी (pre/Post dispatch 
random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देश (specification) असलेल्या वस्तुंचीच 
खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण (storage & 
distribution) करणे तसेच, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain management) आणि 
वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन सदर बाबी विनावापर पडून 
राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

सदरहू खरेदीसाठी होणारा खर्च राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणी कृती 
आराखडा सन २०१९-२० मध्ये Non-recurring : Equipment for Cancer Care अंतर्गत FMR Code 
6.1.1.23.b या लेखाशिर्षांतर्गत 0.65.00 लक्ष इतक्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदरची खरेदी 
प्रशासकीय मंजुरीच्या विहित कालावधीत पूर्ण होईल याची दक्षता घ्यावी. 

तसेच, या बाबींच्या खरेदी द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 
याबाबतची संपूर्ण जबाबदारी कार्यक्रम प्रमुखांची राहील. 

संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC Guidelines) 
तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/भाग-२/२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, 
२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातीळ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिळा उपविभाग- 
दोन मधील अ.क्र.४ नियम क्र.७9 समोरील स्तंभ क्र.६ येथील अटींची पूर्तता करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-०५१९/प्र.क्र.३१८/आरोग्य-७ 


११) खरेदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा sear निर्गमित करण्यात 
यावेत.सदर प्रकरणी सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्ण क्र.खरेदी- 
२०१६/प्र.क.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६ जुले, २०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते ११ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची व खरेदी नियमानुसार व 
आवश्यकते प्रमाणे आहे हे सुनिश्चित करण्याची संपूर्ण जबाबदारी आयुक्‍त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान 
संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई, संचालक (आरोग्य सेवा), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई, 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई व कार्यक्रम प्रमुख यांची 
राहील. 

शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ मधील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-पहिला उपविभाग-दोन मधील अनु 
क्रमांक ४, नियम क्र. ७ अन्वये अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपक्रम संच विकत घेण्यास 
मंजूरी देण्यासाठी प्रशासनिक विभागास पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत त्यानुसार सदर 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या Und "थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 201908061209568417 असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Jamsher ricerca 
Samsher १0 Rint ate ag 


serialNumber=a92e218ede7b7c9acaa3beal 


Tadavi Sones 
(ज. स. तडवी) 
महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव 
प्रत: 
१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
३) अतिरिक्‍त संचालक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
४) सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 
५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
) 
) 
) 
) 


६) उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

७ सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 
८) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
९) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


